मोटार अपघात दावा प्रकरणी नुकसान 
भरपाईची रक्‍कम अदा करण्यासाठी 


निधीची तरतुद करण्याबाबत. _____ 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक एमआयएस ०६११/प्र.क्र. ४०८/पोल-८ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक :- १४ सप्टेंबर, २०११. 


वाचा :१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. पोमसं/३०/पुरवणी 
मागणी/२३७/ २०१०, दिनांक १८.६.२०११. 
२) शासन परिपत्रक क्र. एसयुपी-११११/प्र.क्र.२९३/बीयुडी-१, दि. १०.८.२०११ 


प्रस्तावना : मोटार अपघात दावे प्रकरणी न्यायालयाने, तसेच मानवी हक्‍क आयोग प्रकरणी 


शासनाने दिलेल्या आदेशानुसार नुकसान भरपाईची रक्‍कम अदा करण्यासाठी रु. ७०.०० लक्ष 
रकमेची तरतुद जुलै २०११ च्या (पावसाळी) अधिवेशनामध्ये पुरवणी मागणीद्वारे करण्यासंबंधी 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य यांनी वरील संदर्भीय क्र. १ अन्वये प्रस्ताव सादर केला 
होता. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावातील राष्ट्रीय मानवी 
हक्क आयोगाशी संबंधित प्रस्ताव वगळून अन्य प्रकरणात मोटार अपघात दावा न्यायालयाने 
दिलेल्या आदेशानुसार नुकसान भरपाईची रक्‍कम अदा करण्यासाठी रु. ५५.७० लक्ष रकमेची 
तरतुद जुलै २०११ च्या (पावसाळी) अधिवेशनात करण्याचा प्रस्ताव वित्त विभागास सादर केला 
होता. या प्रयोजनासाठी चालू वर्षी मंजूर केलेले अनुदान, त्यातून झालेला खर्च, उर्वरीत शिल्लक 
अनुदान आणि न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार अदा करावयाची नुकसान भरपाईची रक्‍कम 
इत्यादी बाबी विचारात घेऊन, नुकसान भरपाईची रक्‍कम अदा करण्यासाठी कमी पडणाऱ्या रु. 
३३.०७ लक्ष रकमेचा प्रस्ताव व्यय अग्रक्रम समितीपुढे सादर करण्यास वित्त विभागाने मान्यता 
दिली होती. व्यय अग्रक्रम समितीने मान्यता दिल्यानुसार रु. ३३.०७ लक्ष रकमेची पुरवणी 
मागणी जुलै २०११ च्या (पावसाळी) अधिवेशनात सादर करण्यात आली होती. ती मान्य 
करण्यात आलेली आहे. पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर केलेली रक्‍कम वितरीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विराधीन होता. 


शासन निर्णय : मोटार अपघात दावा प्रकरणी न्यायालयाने दिलेल्या नुकसान भरपाईची 


व्याजासह रक्‍कम अदा करण्यासाठी जुलै २०११ च्या (पावसाळी) अधिवेशनात पुरवणी 
मागणीद्वारे करण्यात आलेली रु. ३३,०७,०००/- (रुपये तेहतीस लक्ष, सात हजार फक्त) रक्‍कम 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य यांना खर्चासाठी या शासन निर्णयाद्वारे उपलब्ध करुन 
देण्यात येत आहे. 


2. वरील खर्च जुलै २०११ च्या (पावसाळी) अधिवेशनात मुख्य लेखाशिर्ष "पूरक 
मागणी क्रमांक-बी १ २०५५ - पोलीस, १०९ जिल्हा पोलीस, (००)(०१) जिल्हा पोलीस दल, 
(२०५५ ०१५९) (भारित) ५० - इतर खर्च " या लेखाशिर्षाखाली मंजूर केलेल्या पुरवणी 
अनुदानातून भागविण्यात यावा व तो याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


> 
ब्टॅ* 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ४९५/११/व्यय-७, 


दिनांक ६.९.२०११ अन्वये दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Foul 
(शहाजहान मुलाणी ) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परिक्षा), मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परिक्षा), नागपूर 
पोलीस अधीक्षक, जळगाव/औरंगाबाद/पुणे (ग्रामीण)/चंद्रपूर/बुलढाणा 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, जळगाव/औरंगाबाद/पुणे/चंद्रपूर/बुलढाणा 
वित्त विभाग (व्यय-७)/(अर्थसंकल्प-११), मंत्रालय, मुंबई, 

अवर सचिव (बीयुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

निवडनस्ती पोल-८/आस्था-३ 


